राज्यातील कृषि विद्यापीठे, कृषि विद्यापीठांशी 
संलग्न असलेली महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त 
अनुदानीत महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 
सानुग्रह अनुदान (अनिवार्यो अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२२/प्र. क्र.१५५ /७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 

दिनांक २९/०९/२०१८. 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक.मकृप-१०१८/प्र.क्र.२३०/६-अ, 
दिनांक २८/०२/२०२०, 

३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक.कृषिवि-३७२१/प्र.क्र.७२/६-अ, 
दिनांक १०/०२/२०२२, 

४) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२व 
दि.०८.०२.२०२३, 

५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक.कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१५५/७-अ, 
दिनांक ०१/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.०१ येथील शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषि विद्यापीठे व कृषि 


विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या सर्व मान्यताप्राप्त अनुदानीत महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर 


कर्मचाऱ्यांपैकी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सदस्य असणारा 


कर्मचारी १० वर्ष सेवा होण्यापुर्वी सेवेत असताना मृत्यू पावल्यास नामनिर्देशित व्यक्‍तीस/कायदेज्लीर 


वारसदारास रु.१०.०० लाख इतके सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत या विभागाचा संदर्भ क्र.०२ येथील शासन 


निर्णय निर्गमीत करण्यात आला असून सदर सानुग्रह अनुदानाची रक्कम आहरित करण्यासाठी संदर्भ क्र.०३ 


च्या शासन निर्णयान्वये स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्षास वित्त विभागाच्या मान्यतेने मंजूरी देण्यात आली आहे. 


कृषि विद्यापीठांशी संलग्न असलेली महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व 


शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र. क्र.१५५/७-अओ 


२०२२-२३ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून रु.४४०.०० लाख निधी विभागाच्या संदर्भ क्र.०५ अन्वये 


वितरीत करण्यात आला आहे. आता, चारही कृषि विद्यापीठांच्या एकूण ३१ सानुग्रह अनुदान मंजूरीच्या 


प्रस्तावांच्या अनुषगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ करीता राज्यातीळ कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या 


महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 


योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान यासाठी लेखाशीर्ष २०७१ ०७९४ अंतर्गत, रु.८००,००,०००/- इतका निधी 


अर्थसंकल्पीत असून त्यापैकी रु.३१०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी, दहा लाख रुपये फक्त) इतके 


अनुदान खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
सन २०२२-२३ | सन २०२२-२३ रा सदर शासन 
अ a करीता वर्षात वितरीत त निर्णयान्वये वितरीत 
क्र अर्थसंकल्पीय अनुदान आधिकारी करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
१, 2. 3. 8. च: ६. 
१) | २०७१- निवृत्तीवेतने व इतर ३१०.०० उपविभागीय ७०.०० 
सेवानिवृत्ती लाभ कृषि 
०१- नागरी री,दापोली 
क ल Sigal a ११०.०० उपविभागीय ८०.०० 
(००) (१२) कृषि विद्यापीठे व कृषि अधिकारी, 
कृषि विद्यापीठांशी संलग्न असलेली ८००.०० पेरणी 
महाविद्यालये संलग्नझास्त्र = 
२ | यांचेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर तक of aria nesee 
कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान/ कृषि अधिकारी, 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत ea: 
श्‌ सानुग्रह अनुदान (अनिवार्य). शि उपविभागीय ११०.०० 
०४-निवृत्तीवेतनविषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(२०७१ ०७९४) अकोला. 
एकूण ८००.०० ४४०.०० शिळा ३१०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र. क्र.१५५/७-अओ 


२. या प्रित्यर्थचा खर्च सन 2022-2023 च्या अंदाजपत्रकात खालील ळलेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


२०७१ - निवृत्तीवेतने व इतर सेवानिवृत्ती लाभ, 

०१- नागरी, 

१०३- अनुकंपा भत्ते, 

(००) (१२) कृषि विद्यापीठे व कृषि विद्यापीठांशी संलग्न असलेली महाविद्यालये 
संलग्नशास्त्र यांचेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित 
अंशदान/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (अनिवार्य), 
०४-निवृत्तीवेतनविषयक खर्च, 

लेखाशिर्ष (२०७१ ०७९४). 


३. कृषि विद्यापीठाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वरीलप्रमाणे वितरीत केलेले अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ 


आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-ओ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद 


केल्याप्रमाणे संबंधित कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (भाग-१) मधील परिच्छेद १४२ के 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


४९/२०२३/व्यय-१ दि.१७/०२/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३१०१५५४२९७८०१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, MITALI KALPESH 


CHAUDHARI 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र. क्र.१५५/७-अओ 


२. कुलसचिव /नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

३. कुलसचिव /नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 

४. कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

५. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर/दापोली/परभणी, 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/रत्नागिरी/परभणी, 

८. उपकोषागार अधिकारी, राहुरी/दापोळी/परभणी, 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१०.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१४.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ /g3t , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


